जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक 
०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ रोजीच्या एकत्रित 
अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक'जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ३९०/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २७ ऑक्टोबर, 2023 


Mat: १) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.3२५/आस्था-४, दिनांक १७-१०-२०२३ 
२) विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्रमांक विकास/ज्येष्ठतासुची/कावि/२२, 
दिनांक १३-१०-२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ ( बांधकाम ) ( अर्हताप्राप्त ) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ रोजीची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ 


च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये विहित काळावधीत व विहित प्रप्रत्रात माहिती प्राप्त न झाल्याने श्री.एफ.एफ.मुल्ला 


कनिष्ठ अभियंता ( बांधकाम), जिल्हा परिषद, वाशिम यांच्या आक्षेपांची पुर्तता करता आलेले नाही. 


३. संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्‍त कार्यालयाने श्री.एफ.एफ.मुल्ला यांचे नाव बदलून 


श्री.अब्दुल फहीम अब्दुल सईद मुल्ला असे करण्याची , रकाना क्रमांक ५ मध्ये डी.सी.ई ऐवजी बी.ई , रकाना क्र. 


६ मध्ये दिनांक १३-७-२०२१ ऐवजी १५-७-२००९, रकाना क्रमांक ८ मध्ये नाही ऐवजी उत्तीर्ण अशी दुरुस्ती 
करण्याची विनंती केली आहे. 


४. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द झालेली असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्‍त परिच्छेद क्रमांक ३ 


प्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत असून श्री.अब्दुल फहीम अब्दुल सईद मुल्ला , कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम) , 


जिल्हा परिषद, वाशिम यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक ६१ अ ( भाग-१) येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक जिपअ-२०२३/प्र.क्र. ३९०/आस्था-४ 


दष. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर- 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३१०२७१२२८४६९९२० असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


सोबत :-अनुक्रमांक ६१ अ (भाग-१ ) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 
DEEPAK 111 ठा 


2.5.4.20=634c9b6f0a78aa8dc2a2cad23e9ebda886eae533288a003232 
dfa51925322f07, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


B A | K R | S H N A RA U गृ serialNumber=52DEE7DD608E1 BF9A63F 1C3E782CDF35FEBBFD44B3 
C12DB9684B5571AEA49117, cn=DEEPAK BALKRISHNA RAUT 


(दिपक बाळकृष्ण राऊत) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच 
विभागीय आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

४. अवर सचिव (आस्था-३ ॥/कक्ष अधिकारी ( आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चौथा 
मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई 

५. निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा जन्म दिनांक | शौक्षणिक कनिष्ठ अभियंता | प्रवर्ग ।व्यावसायिक aR 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
१ 2 ३ 8 & & 9 ८ x 
भाग-१ पदवीधर 
श्री.अब्दुल फहीम अब्दुल 
£9 3 धड Ss वाशिम ।०५-११-१९७८ । बी.ई. पुत्णप्चणेव् द | el उत्तीर्ण 


सईद मुल्ला 


